श्री. हिरालाळ जाधव, अधीक्षक 
(निलंबित), मध्यवर्ती कारागृह 
यांच्याविरुध्द लैंगिक छळवादा 
प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी 
गठीत केलेल्या समितीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विभाचौ-०९१६/१४५७/प्र.क्र.३४०/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्राळय-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०१७ 


वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विभाचौ-०९१६/ १४५७/ प्र.क्र.३४०/ तुरुंग-१, 
दि.२३.१२.२०१६, दि.२८.०२.२०१७ व दि.२४.०३.२०१७. 
२) अध्यक्षा तथा अपर पोलीस आयुक्त अंतर्गत तक्रार निवारण समिती, मुंबई यांचे जा.क्र. 
२०५/अपोआ/सपोदल/ १७, दि.२७.०७.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

The Sexual Harassment of Women at workplace (Preventation, Prohibition and 
Redressal) Act, 2093 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ 
(२) खालील परंतुका (हासन अधिसूचना, दि.०१.०४.२०१०) मधील तरतुदीनुसार श्री.हिराळाल 
जाधव, अधीक्षक (निलंबित), मध्यवर्ती कारागृह (गट अ) यांच्याविरुध्द लैंगिक छळवादाप्रकरणी 
विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये समिती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. सदर समितीस गृह विभाग शासन निर्णय दि.२४.०३.२०१७ अन्वये तीन महिन्याची 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार समितीस अहवाल सादर करणेकरीता दिलेली मुदत ही 
दि.२४.०६.२०१७ रोजी संपुष्टात आलेली आहे. आता समितीने श्री.हिरालाल जाधव, अधीक्षक 
(निलंबित), मध्यवर्ती कारागृह यांच्याविरूध्दवा चौकशी अहवाळ सादर करण्यासाठी 
दि.२५.०६.२०१७ पासून तीन महिने (मा.उच्च न्यायालयात अर्जदार श्री.जाधव यांनी दाखल केलेली 
याचिका क्र.८०८०/२०१७ मधील दि.२०.०७.२०१७ रोजी दिलेले अंतरिम आदेश व या प्रकरणातील 
अंतिम आदेशाच्या अधिन राहून) समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत 
विनंती केळेली आहे. त्यानुसार समितीस तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

a Roe जाधव, अधीक्षक (निलंबित), मध्यवर्ती कारागृह यांनी मा.उच्च न्यायालयात 
दाखल केलेली याचिका क्र.८०८०/२०१७ मधील दि.२०.०७.२०१७ रोजी दिलेले अंतरिम आदेश व 
या प्रकरणातील अंतिम आदेशाच्या अधिन राहून समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी एक विशेष 
बाब म्हणुन तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक विभाचौ 08 9&/ १४५७/प्र.क्र. ३४०/ तुरुंग १ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०८२३१२३४०१७५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a g U Nn a ou=Home Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a029a 


© dc135025943cb93cc90de6ceb564ced5ea3, 
h eC Nn | cn=Saguna G Thengil 
Date: 2017.08.23 12:24:38 +05'30' 


(स. ग. ठेंगिल) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
४) मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


मा.प्रधान सचिव (अ. व सु, मंत्रालय, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 

पुणे 

८) श्रीमती अश्वती शेरींग दोरजे, अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्त, मुंबई (पत्राने) 

९) श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटवार, उपअधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे (अपर 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या मार्फत) 

१० श्री.अरविंद सावंत, सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त (अंमलबजावणी), गुन्हे शाखा, मुंबई (अपर 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या मार्फत) 

११ अँड. श्रीमती अनुपमा पवार, महिला विधिज्ञ, सनद क्रमांक ९४८९३, (अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
मार्फत) 

१२)श्रीमती फरिदा लांबे, प्रथम संस्था (सामाजिक कार्यकर्त्या) (अपर पोलीस महासंचालक 
व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 

१३) कक्ष अधिकारी (कार्या-११), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४ श्री.नागेडा पाटील, संपर्क अधिकारी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय, दक्षिण 
विभाग, भायखळा, मुंबई 

१५) निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


